RNINo . MAHBIL06445/ 13 / 1/ 2013- TC 
Regn . No . L /RNP /PNCEM / 150 /2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - १६ ] 


गुरुवार, जून १८ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : २. ०० 


असाधारण क्रमांक १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, महानगरपालिका यांजकडून 


अहमदनगर महानगरपालिका पोट-निवडणूक २०१५ 


आदेश 


क्रमांक साप्रवि /पोट-निवडणूक -३५३/ २०१५. - अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १०- अ ची पोट -निवडणूक घेण्याबाबत मा . अवर 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा- २०१५/ प्र. क्र . १२ / का .०५, दिनांक १६ मे २०१५ अन्वये पोट -निवडणूक २०१५ 
च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता . त्यानुसार प्रभाग क्रमांक १० - अ च्या एका जागेसाठी दिनांक १४ जून २०१५ रोजी 
पोट- निवडणूक घेण्यात आली. 

अहमदनगर महानगरपालिका पोट -निवडणूक , २०१५ साठी प्रभाग क्रमांक १० - अ चा मतमोजणीचा निकाल दिनांक १६ जून २०१५ रोजी 
जाहीर करण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची ड , प्रकरण -१, निवडणूक नियम ३९ (२) व मा . अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग 
यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा २०१५/ प्र .क्र . १२ / का . ०५ , दिनांक १६ मे २०१५ च्या पोट -निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडून आलेल्या 
महानगरपालिका सदस्याचे नाव , राहण्याचेठिकाण (पत्ता) व पक्ष याबाबतची माहिती, मी, विलास वालगुडे, आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 
पोट-निवडणूक २०१५ , अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर याद्वारे खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


नवनिर्वाचित सदस्याचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


TY 


१ 


१० - अ 


शेख झिनत सलिम 


कोठला रोड , अहमदनगर नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 

विलास वालगुडे, 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ जून २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


